पोलीस महासंचालक /अपर पोलीस 
महासंचालक दर्जाच्या पदावर भारतीय पोलीस 
सेवेतील अधिकारी यांच्या पदोन्नतीने / बदलीने 
पदस्थापनेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः आयपीएस-२०२०/प्र.क्र.३११/पोल-१ 
गृह विभाग, २ रा मजला, मंत्रालय, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २० जानेवारी, २०२२ 
शासन आदेश- 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम मधील कलम २२ (न) च्या तरतुदीनुसार भारतीय पोलीस सेवेतील खाली 
नमूद केलेले अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या ठिकाणी पदोन्नतीने/ बदलीने पदस्थापना करण्यात 
येत आहे:- 


अ.क्र भापोसे सध्याची पदस्थापना पदोन्नती/ बदलीनंतरची पदस्थापना 
अधिकार्‍याचे नांव 
शि . | Sate, अपर पोलीस महासंचालक पोलीस महासंचालक तथा 


उपाध्याय, भापोसे | (वाहतूक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. | महासमादेशक, गृह रक्षक दल, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. (पदोन्नतीने) 

२. | at. कुलवंत कुमार | नियुक्तीच्या प्रतिक्षेत. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतूक), 
सरंगल, भापोसे महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२. पोलीस महासंचालक यांच्या आदेशानंतर संबंधीत नियंत्रक अधिकारी यांनी कायदा व सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती विचारात घेऊन, उपरोक्‍त अधिकारी यांना पदोन्नतीच्या/ बदलीच्या ठिकाणी हजर होण्याकरीता 
कार्यमुक्त करावे व त्यानंतर संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नतीच्या /बदलीच्या पदावर रुजू होऊन तसा अहवाल 
शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१२०१५३८१५०८२९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VENKATESH BHAT : 


(व्यंकटेश भट) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


4* महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


प्रत :- 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा.मंत्री (गृह )यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


BRA Sa HAH: आयपीएस-२०२०/प्र.क्र.३११/पोळल-१ 


३. मा.राज्यमंत्री, गृह @ree/ ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मुख्य सचिव यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. अ.मु.स.(गृह) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अ.मु.स. (अ. व सु.) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. महासमादेशक, गृह रक्षक दल, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 

९. संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०. अपर पोलीस महासंचालक (वाहतुक), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. अपर पोलीस महासंचालक, कायदा व सुव्यवस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. अपर पोलीस महासंचालक, आस्थापना, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई /नागपूर. 

१४. संबंधित अधिकारी (पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत) 
१५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१६. सहाय्यक संचालक, भापोसे कक्ष, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१७. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


